राज्यातील महाविद्यालयाचे नॅक/ एनबीए 
मुल्यांकन करुन घेण्याबाबतच्या परिस 
स्पर्श योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य 
स्तरीय, विद्यापीठ स्तरीय आणि 
जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७९/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
४था मजला, मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जून, २०२३ 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७९/विशि-३ दिनांक १९ एप्रिल, 2023 


प्रस्तावना- 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या PARAMARSH योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील नॅक 
मुल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन होण्याच्या दृष्टीने परीस- wat योजना 
सुरु करण्यास संदर्भाधीन दिनांक १९.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सदर शासननिर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे 
राज्य स्तरीय समिती, विद्यापीठ स्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समित्यां गठीत करणे 
आवश्यक आहे. त्यास अनुसरुन राज्य स्तरीय समिती गठीत करण्याची तसेच विद्यापीठ स्तरीय 
समिती आणि जिल्हास्तरीय समितीची रचना विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय- 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या PARAMARSH योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील नॅक 
मुल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन होण्याच्या दृष्टीने परीस- स्पर्श योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी खालील नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समितीतील सदस्य पद 
।१____| प्रधान सचिव/ सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अध्यक्ष 
२ राज्य प्रकल्प संचालक, रुसा संचालनालय, मुंबई सदस्य 
३ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे सदस्य 
४ विभागीय समन्वय, NAAC, बंगळूर सदस्य 
4 कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर सदस्य 
कुलगुरु, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव | सदस्य 
कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद सदस्य 
९ कुलगुरु, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती सदस्य 
।१० _ | कुलगुरु, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर सदस्य 
।११ | कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७९/विशि-३ 


१२ | डॉ. अजयभामरे, आरएडीव्ही, मुं सदस्य 

१३ | डॉ. उमिला डबीर, केवलरमानी कन्या महाविद्यालय, नागपूर सदस्य 

१४ | संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई सदस्य 

१५ | संचालक, उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य 

१६ उपसचिव, (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

१७ । उपसचिव (तांशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

१८ | डा. प्रमोद पाब्रेकर, वरिष्ठ सल्लागार, राज्य प्रकल्प संचालनालय, रुसा, | सदस्य सचिव 
मुंबई 
याशिवाय विद्यापीठ स्तरीय समिती व जिल्हास्तरय समितीची रचना खालील प्रमाणे 

राहील. 
विद्यापीठ स्तरीय समिती- 

अ.क्र. समितीतील सदस्य पदनाम 

गि संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरु किंवा कुलगुरुंनी नामनिर्देशित केलेली | अध्यक्ष 
व्यक्‍ती. (प्र- कुलगुरुच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली) 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण सदस्य 
विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण सदस्य 
संबंधित विद्यापीठाचे उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, संलग्नता विभाग | सदस्य 

षु दोन जिल्हास्तरीय समित्यांचे सह-अध्यक्ष सदस्य 

६ कुलगुरुंनी नामनिर्देशित केलेला एक नॅक/ एन.बी.ए. मुल्यांकननिर्धारक सदस्य 

७ जिल्ह्यातील ए ग्रेड नॅक मुल्यांकन किवा एनबीए मुल्यांकन असलेल्या | सदस्य 
अनुदानित महाविद्यालयाचा एक ।७५७ समन्वय- कुलगुरुंनी नामनिर्देशित 
केल्याप्रमाणे 

८ जिल्ह्यातील ए ग्रेड नॅक मुल्यांकन किंवा एनबीए मुल्यांकन असलेल्या विना | सदस्य 
अनुदानित महाविद्यालयाचा एक ।७/५७ समन्वय-कुलगुरुंनी नामनिर्देशित 
केल्याप्रमाणे 

९ विद्यापीठाचे |QAC संचालक सदस्य सचिव 

जिल्हास्तरीय समिती- 

अ.क्र समितीतील सदस्य पदनाम 

z= जिल्ह्यातील ए ग्रेड AH मुल्यांकन किवा एनबीए मुल्यांकन असलेल्या | अध्यक्ष 
अनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य 

२ जिल्ह्यातील ए ग्रेड नॅक मुल्यांकन किंवा एनबीए मुल्यांकन असलेल्या विना | सहअध्यक्ष 
अनुदानित महाविद्यालयाचे प्राचार्य 

३ जिल्ह्यातील ए ग्रेड नॅक मुल्यांकन किंवा एनबीए मुल्यांकन असलेल्या विना | सदस्य 
अनुदानित महाविद्यालयाचा एक |QAC समन्वय 

४ विभागीय सहसंचालक उच्च शिक्षण किंवा त्यांनी नामनिर्देशित Host | सदस्य 
व्यक्‍ती (प्रशासन अधिकारी पदाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेली) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७९/विठशि-३ 


५ संबंधित विद्यापीठाचे उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, संलग्नता विभाग | सदस्य 


६ कुलगुरुंनी नामनिर्देशित केलेला जिल्ह्यातील एक नॅक/ एन.बी.ए. | सदस्य 
मुल्यांकननिर्धारक/ तज्ञ. 


७ जिल्ह्यातील ए ग्रेड नॅक मुल्यांकन किवा एनबीए मुल्यांकन असलेल्या | सदस्य सचिव 
अनुदानित महाविद्यालयाचा एक IQAC समन्वय 


या रचनेनुसार संबंधित विद्यापीठांनी विद्यापीठ स्तरीय समिती आणि विद्यापीठाच्या 
अधिकारक्षेत्रानुसार जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करावी. 


उपरोक्त विद्यापीठ स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समित्यांचे गठण झाल्यानंतर 
योजनेच्या अंमलबजवाणीच्या अनुषंगाने मेंटॉर तसेच मेंटी महाविद्यालयांच्या संस्था संचालक/ 
प्राचार्य/ विभाग प्रमुखांना नॅक/ एनबीए मुल्यांकन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने प्राथमिक प्रशिक्षण 
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेद्वारे आयोजित करण्यात यावे. यासाठी अपेक्षित 
असलेला अनुज्ञेय खर्च महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
प्रथमतः भागविण्यात यावा. या योजनेंअंतर्गत प्राथमिक प्रशिक्षण व प्रशासकीय खर्चासाठी 
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेला अनुज्ञेय करण्यात आलेला निधी त्याप्रमाणात 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६0व/०59॥॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०२१६२५११९७०८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 


AJ | T MA D H U KA R RA O TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c08600a542859e8f 


1d6ea33341 5e8d, postalCode=400032, 


a tr 
B AW | S KA R Number=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD38 
99261FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO, 


BAWI: 
Date: 2023.06.07 11:48:23 +05'30' 


(अ.म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३. कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
४. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये. 
८. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, सर्व विभागीय कार्यालये 
९. सर्व सह/उप सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवड नस्ती (विशि-३) , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


